उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगांव 
कार्यालयातील सोलर यंत्रणेच्या कालबाह्य 
बॅट-यांच्या बदली, नवीन बॅट-या खरेदीच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२४९/परि-४ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर २०१७ 


वाचा : 


परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का-१०/सौर बॅटरी खरेदी/२०१७/जा.क्र.१२४७१, 
दि.२९.०८.२०१७. 


प्रस्तावना : 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती,जळगाव यांनी जिल्हा वार्षिक 
योजना २०१०-११ सर्व साधारण योजनेतून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगांव 
कार्यालयाकरिता २० केव्हीए क्षमतेची सौर विजेची यंत्रणा सोयो सिस्टीम,जळगाव यांच्याकडून 
कार्यान्वित केळी आहे. सदर सिस्टीममध्ये विद्युत साठविण्यासाठी असणा-या बॅट-या खराब झाल्या 
असल्याने लाईट नसल्यास कार्यालयातील ऑनलाईन काम बंद पडते, त्यामुळे लायसन्सधारक व 
वाहनधारकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. यास्तव, सौर विजेच्या यंत्रणेमधील कालबाह्य झालेल्या बॅट- 
या बदळून नवीन ८० बॅट-या बसविण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय: 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगाव या कार्यालयातील सोलर सिस्टीम करिता ८० 
नविन बॅट-या खरेदी करण्यासाठी प्रति बॅटरी अंदाजे रु.१२,०००५८०२९.६० लक्ष वजा जुन्या बॅट-यांची 
किंमत रु.१.६० लक्ष असे एकूण रु.८,००,०००/- (रुपये आठ लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालय 
(०२)(०१) प्रादेशिक कार्यालय दत्तमत (२०४१ ००३६) अनिवार्य (१३) कार्यालयीन खर्च या 
HERNIAS सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-२, 
अ.क्र.४५ नियम क्र.१६९ अन्वये असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२४९/परि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१३१७५६०७२९२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९ 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a aa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
D a tt a t ra y 2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df74 
92703428e9ad65c6cd7929992733 1e6f, 
H a n m a n t cn=Kadam Dattatray Hanmant 
Date: 2017.10.13 17:45:02 +05'30' 
(4.8. कदम) 


अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १, मुंबई 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग 


१०.निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


